मौजे करंजी, ता. पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे पढा, ता. 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ येथे स्थलांतरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.२१८/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : 
आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे /कक्ष-७अ /टे-८/करंजी/प्राआकेंद्र 
/स्थलांतर/पढा/यवतमाळ/५९४-५९६/२०२४, दि. ०१.०२.२०२४. 


प्रस्तावना : 

मौजे करंजी, ता. पांढरकवडा जि. यवतमाळ येथे ग्रामीण रुग्णालय, मंजुर झाल्याने त्याठिकाणचे 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे पढा, ता. पांढरकवडा जि. यवतमाळ येथे स्थलांतरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय : 

प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे करंजी, ता. पांढरकवडा जि. यवतमाळ येथे ग्रामीण रुग्णालय, मंजुर 
झाल्याने त्याठिकाणचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे पढा, ता. पांढरकवडा जि. यवतमाळ येथे स्थलांतरीत 
करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे: 
अटीव शर्ती :- 

१) मौजे करंजी, ता. पांढरकवडा जि. यवतमाळ येथील मंजूर ग्रामीण रुग्णालय कार्यान्वित 
करण्यात आल्यानंतरच तेथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे पढा, ता. पांढरकवडा येथे 
स्थंलातरीत करण्यात यावे. 
स्थलांतरीत ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यान्वित होवू हकेल याकरीता संबंधित 
ग्रामपंचायतीने मोफत जागा उपलब्ध करुन देणे आनिवार्य असेल. 
स्थलांतरीत ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यान्वित होवू abo अशी इमारतीची 
तात्पुरती व्यवस्था व कर्मचारी निवासाची व्यवस्था असणे आवश्‍यक राहील. ज्यायोगे या 
जागेत बाहयरुग्ण सेवा, स्त्री रुग्ण तपासणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, प्रसूतीसाठी व्यवस्था, 
कर्मचारी बसण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. 


र 


AN 
~~ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.२१८/आरोग्य-३ 


४) प्राथमिक आरोग्य केंद्र तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु होई पर्यंत सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी उपलब्ध करुन 
घ्याव्यात. 

५) २४ तास पाणी व लाईटची व्यवस्था, स्वच्छता गृहाची व्यवस्था इत्यादी सुविधा उपलब्ध असणे 
आव्यक आहे. 

६) सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने त्यांच्या 


जिल्हा योजनेतून तरतूद उपलब्ध करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१९२३६२३१४१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


qo. 


Digitally signed by SANJAY DATTARAM 
MAHADESHWAR 


S A N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74 


D A TTA R A M 206cd390898bbe0690fead8f00f6a3eb, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=09A8917EDE715503310B61D8A2 
M A H A D F S H WA R 4357A945B188F3A254ABA25AC8365BB66E4EE8, 

cn=SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 

Date: 2024.09.25 14:59:40 +05'30' 


(संजय द. ABTS A) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 


सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र जि.प.स्तर), मुंबई. 


उप संचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई. 


उप संचालक, आरोग्य सेवा अकोला मंडळ, अकोला. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


